दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ 
(वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी१५६००-३९१०० ग्रेड पे रु.६६००) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतरीम जेष्ठतासूची..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-१०७६/१२, दि.२१.६.१९८२. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि. २१.१०.२०११. 

३) शासन परिपत्रक क्र.दुविप्र २३१७/६५/प्र.क्र.९/पदुम-६, दि.9.११.२०१७ 

४) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि २०(आओ)/२९१८/अभि. गट-अ (वरिष्ठ)/जे.सू./ 
सीआर-६/१८/८०४, दि.१६.०२.२०१८ 

५) शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग, समक्रमांक, दि.२८.०८.२०१८. 

६) आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.आदुवि २०(आओ)/२९१८/अभि.गट-अ (वरिष्ठ)/जे.सू./ 
सीआर-६/१८/४९९६, दि.६.११.२०१८. 


परिपत्रक:- 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० 


ग्रेड पे रु.६६००) या संवर्गातील अधिका-यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी प्रारुप ज्येष्ठता सूची 
संदर्भाधीन दि.२८.०८.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये प्रसारित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने कोणतेही 
आक्षेप/सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भाधीन दि.०६.११.२०१८ च्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 

२. पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. २७९७/ 
२०१५ वर दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील निर्णय प्रलंबित असून, पदोन्नती देण्यासंदर्भात मागदर्शनपर 
सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२९.१२.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये प्रसारित केल्या आहेत, त्यानुसार 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत, असे नमूद केले आहे. 

३. यास्तव, दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ) वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१०० ग्रेड पे रु.६६००) या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक१.०१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


जेष्ठता सूची शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६ 

४. सदर ज्येष्ठतासूची मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ 
तसेच संलग्न व इतर न्यायालयीन प्रकरणामध्ये झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या विरुध्द मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गमित 
करण्यात येईल. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१२२८१२१५३१०४०१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath 
Andhale 
Date: 2018.12.28 12:25:03 +05'30' 


(सु.ए.आंधळे) 
सोबत:- अंतरीम जेष्ठतासूची शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ (५ प्रती) 

२ सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (व्दारा: आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई- १८) 
३) सर्व संबंधित अधिकारी, (व्दारा:-आयुक्‍्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य मुंबई) 

४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६ 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अभियांत्रिकी गट-अ (वरिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००/- 


मधील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम ज्येष्ठतासूची 


अ | ज्ये. | अधिकाऱ्यांचे नांव प्रवर्ग जन्म नियुक्ती =| नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र | क्र. (नियुक्‍ती दिनांक दिनांक APIS दिनांक/ दिनांक अर्हता 
नंतर प्रवर्ग सेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादित विभागीय मानीव 
असल्यास परिक्षेद्वारे नियुक्‍त दिनांक 
त्याचा जन्म उमेदवाराचा 
दिनांक) गुणवत्ता क्र. व 
परिक्षेचे वर्ष)- 
Bae: 3 8 ५ नि ७ ८ ९ १ |. ae 
a rl श्री.सी.एस.चौगले खुला ५.६.१९६६ | 93.90.2000 | सरळसेवेने गुणवत्ता | २५.०९.२००० | ३०.६.२०२४ बी.ई. दि.१९.०६.२०१८ 
क्र.१/२००० रोजी निधन. 
२|२ श्री.एम.एम.मुळे इ.मा.व. ३१.८.१९७१ | २५.९.२००० | सरळसेवेने गुणवत्ता | २५.९.२००० । ३१.८.२०२९ बी.ई., 
क्र.२/२००० एम.बी.ए. 
Pale: श्री.एन.टी.बडगुजर खुला १६.६.१९७० । २९.९.२००० | सरळसेवेने गुणवत्ता | २९.९.२००० | ३०.६.२०२८ | बी.ई. (विद्युत), an 
W .3/2000 डी.बी.एम. 
४४ श्री.एस.बी. अ.जाती २.१०.१९७४ ५.९.२००५ सरळसेवेने २००५ ५.९.२००५ ३१.१०.२०३२ बी.टेक शिंग 
केसावलेकर मध्ये निवड. (डी.टी.) 
एकमेव पद 
५५ श्री.जी.डी.राखुंडे भ.ज. (क) १.६.१९६० २९.२.२०११ पदोन्नती २९.२.२०११ | ३१.५.२०१८ | डी.एम.ई., THAT आयोगाच्य 
ए.एम.आय. मान्यतेच्या अधीन 
(मॅक), राहून दि.१८.०२.२०११ 
इक्वीव्हेलंट अन्वये नियमित 
oe १. 
अभियांत्रिकी, अ 
चणे रोजी सेवानिवृत्त. 
इंजिनियर, 
द्वितीय श्रेणी 
बाष्पक 
अभियंता,बी.ई. 
(मेक) तत्सम 
परीक्षा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दुविप्र-२३१८/९१/प्र.क्र.३५/पदुम-६ 


६६ श्री.व्ही.बी.काजळे अ.जाती १.१.१९६३ २५.८.२०११ पदोन्नती २५.८.२०११ । ३१.१२.२०२१ | डी.एम.ई.प्रथम | लोकसेवा आयोगाच्या 
श्रेणी बाष्पक मान्यतेच्या अधीन 
अभियंता, राहून दि.०६.०८.२०११ 
बी.ई.(मॅक) अन्वये नियमित 
तत्सम परीक्षा पदोन्नती- 

9 | श्री.डी.बी. मगरे अ.जाती १.१.१९६० । १९.०७.२०१६ पदोन्नती १५.०७.२०१६ =| ३१.१२.२०१८ | डी.एम.ई लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेच्या अधीन 
राहून दि.११.७.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती- 

८॥८ श्री.जे.पी. खुला १.६.१९६१ । १५.०७.२०१६ पदोन्नती १५.०७.२०१६ | ३१.५.२०१९ । आय.डी.डी. । लोकसेवा आयोगाच्या 

पाटील बी.ई. (मेक) | मान्यतेच्या अधीन 
एम.बी.ए. राहून दि.११.७.२०१६ 
अन्वये नियमित 
पदोन्नती- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


